उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
महाविद्यालये/संस्थेमधीळ अधिका-यांच्या बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.११०/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जुलै, २०२३. 


वाचा : शासन आदेशा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.: बदली-२०२३/प्र.क्र. ११०/मशि-१, दि.३० जून, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये शासकीय महाविद्यालये/संस्था यामधीळ सहयोगी प्राध्यापक, सहायक 
प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक (शिक्षणशास्त्र, कनिष्ठ अधिव्याख्याता व शारिरीक शिक्षण संचालक यांच्या 
बदल्या रद्द करण्यास व बदल्यांमध्ये अंशात: बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. संदर्भाधीन शासन आदेशासोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये सहायक प्राध्यापक, गट-अ (शासकीय 
महाविद्यालये) या तक्‍त्यामधील अ. क्र.३ येथील श्रीम. स्वाती देशमुख यांच्या नावासमोरीळल स्तंभ क्र.५ 
(बदलीनंतरचे कार्यालय) मध्ये शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद याऐवजी शासकीय न्याय 
सहाय्यक विज्ञान संस्था, मुंबई याप्रमाणे वाचण्यात यावे. 

३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७०७१८३७०२२९०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2023.07.07 18:38:22 +05'30' 
(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर, औरंगाबाद व मुंबई, 
प्राचार्य, शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद, 
. संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर, 
५. संचालक, शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था, मुंबई, 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर व औरंगाबाद, 
९. संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत), 
१०. निवड नस्ती. 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


